महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगास, आर्थिक वर्ष 
सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पातील (२२३५-ए-३११) या 
लेखाशीर्षाखाळी ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या 
उद्दीष्टातर्गंत निधी वितरीत करण्या बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. बाहआ-२०२०/ प्र.क्र.३७/ का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८/१०/२०२० 


वाचा- वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि. १६ एप्रिळ,२०२० 


शासन निर्णय:- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत “मागणी क्र. एक्स-१, २२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२- समाज कल्याण, १०२- बाल कल्याण (०१) (०५) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५-ए-३११), या लेखाशीर्षाखाळी ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या 
उद्दिष्टासाठी अर्थसंकल्पित रु. १४,५३,०००/- (रु. चौदा लाख त्रेपन्न हजार फक्त) तरतूदीपैकी रु. 
२,९०,०००/- (रु. दोन लाख नव्वद हजार फक्त) इतका निधी या शासन निर्णयान्वये सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
बाल हक्क संरक्षण आयोग, मुंबई यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल व खर्च झालेल्या निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास त्वरीत सादर करण्यात येईल याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


३. हा झासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १६४/व्यय-६ दि. २२ 
ऑक्टोबर,२०२० अन्वये प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१०२८११२०५५२१३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KHADUA FAROOQUE NAIKWADE 


DN: c=IN, 
KH A D lJ A F A ROOQ U B 2.5.4.20=8cd35fSdfe17a9e9a0cd53 1b6bb1 1d782183e791bc817e7a736d 
7d7 1b, postalCod street=MANTRALAYA, MUMBA, 
WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, o=GOVERNMENT OF 
N A | KWA D E MAHARASHTRA, cn=KHADUA FAROOQUE NAIKWADE 
Date: 2020.10.28 11:23:30 +0! 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः बाहआ-२०२०/ प्र.क्र.३७/का-९ 


. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालया मार्फत) 
. कक्ष अधिकारी (व्यय-६ / अर्थसंकल्प-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


८. कक्ष अधिकारी (का-४),, Hear व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना विनंती करण्यात येते 


की, सदर निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना तात्काळ 
वितरीत करण्यात यावा. 


. निवड नस्ती (का-९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


